शासन Sea क्रमांकः संआसे-२०२२/प्र.क्र.२५५/सेवा-१ 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य राज्य सेवा, गट-ब संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांचा 


समाप्त करणेबाबत. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल,८ वा मजला 


ळेाकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 


दिनांक:- १२ सप्टेंबर, २०२२. 


शासन आदेश:- 
खालील नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे “सामान्य राज्य सेवा गट-ब” संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा 


परिविक्षा 


कालावधी 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र: परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ,दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, दि.२२.०६.२०२१. 
क्र.संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष-४/डॉ.गणेडा मेंगाळ/दंतचि/पकास/१००३-१००६/२२, दि.०१.०६.२०२२. 
क्र.संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष-४/डॉ.ममता लांजेवार/दंतचि/पकास/१०९५-९८/२२, दि.१०.०६.२०२२ 


परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या 
असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ 
मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा 
दिनांक (म.पू. स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ. | नावव पदनाम | कार्यालय | सदर पदावरील | परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन) सदर पदावरील 
क्र रूजू दिनांक कालावधी | कालावधी | सेवा नियमितपणे 
समाप्त पुढे पुढे चालू 
केल्याचा हढकलण्याची| ठेवण्याचा दिनांक 
दिनांक कारणे 
[a] २ ३ a= ज्या ५ & Soe 
१ ।डा.गणेडशा पांडूरंग । ग्रा.रु.कशेळे, दि.३०.१२.२०१७ | दि.२९.१२.२०१९| निरंक । दि.३०.१२.२०१९ 
मेंगाळ, ता.कर्जत, 
दंतशल्यचिकित्सक | जि.रायगड 
२ | SLAF सुधाकर ग्रा.रु.उमरेड, दि.०७.१२.२०१७ | दि.०६.१२.२०१९| निरंक । दि.०७.१२.२०१९ 
लांजेवार, जि.नागपूर 


दंतठाल्यचिकित्सक 


शासन Sea क्रमांकः संआसे-२०२२/प्र.क्र.२५५/सेवा-१ 


२. सदर शासन आदेश वाचा मधील क्र.२ येथे नमूद शासन निर्णयांमधील तरतुदींन्वये प्रशासकीय 
विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२ २०७२७१९२५०९२५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PREMANAND ४५०७७ 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=248f3abd9 1 9bce9c4e68555abc7e467b111c53a8 

DYA N E S H WA R 7el -566a40a1 2ae53cd, postalCode=400032, 

st=I rashtra, 

seri ber=89357E84059779C4AD0939BABA47BE1D7 
999CB1D37B914BDF76F412B21AACIAF, 
cn=PREMANAND DYANESHWAR SONTAKKE 


Date: 2022.09.12 17:17:41 +05'30" 


प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक १/२, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे. 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे/नागूपर मंडळ, नागपूर. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, रायगड/नागपूर 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड/नागपूर 

९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, रायगड/नागपूर 

१०.वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय Halo ता.कर्जत, जि.रायगड/ग्रा.रु.उमरेड, 
जि.नागपूर. 

११.सर्व संबंधित अधिकारी,(संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे मार्फत) 

१२.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, निवडनस्ती - सेवा-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


